आदिवासी विकास विभागांतर्गत 
राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय 
वसतिगृह योजना, स्वयंम योजना व 
नामांकित योजनेसाठी अप्पर आयुक्त, 
आदिवासी विकास यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून नियुक्‍त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. स्वयंम-१४२२/प्र.क्र.१७/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दि. १७ नोव्हेंबर, २०२२ 


१. आदिवासी विकास विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.आवगृ-२०१६/प्र.क्र.८७/का.-१२, 
दि.५.१०.२०१८ 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक-क्र.आविवि-२०१८/प्र.क्र.१५१/का-१२, 
दि.२९ मे, २०१८ 
३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.नानिशा-२०१६/प्र.क्र.२८०/का-१२, 
दि.३१.०८.२०१७. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्‍त वाचा मधील शासन निर्णय १ ते ३ नुसार स्वयंम योजना, शासकीय वसतिगृह 
योजना व नामांकित शाळा योजनेसाठी निधी वितरीत करण्याचे अधिकार आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास , नाशिक यांना देण्यात आलेले आहेत. परंतु सदर योजनेमधील तांत्रिक अडचणी लक्षात 
घेता तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या डीबीटी चा निधी वेळेवर प्राप्त न झाल्यास विद्यार्थ्याच्या तसेच 
त्यांच्या संघटनांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. तसेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
निवासी नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेमध्ये शाळांचे गुणांकन, शाळांना विद्यार्थी वाटप 
तसेच शाळांना भेटी देणे हे अप्पर आयुक्‍त स्तरावरुन होत आहे, san परिस्थितीत फक्त अनुदान 
वाटपाचे अधिकार आयुक्‍त स्तरावर आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करुन उपरोक्त तिनही 
योजनांचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांची नियुक्‍ती करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
उपरोक्त बाबींचा विचार करता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
शासकीय वसतिगृह योजना, स्वयंम योजना व नामांकित योजनेसाठी अप्पर आयुक्त, 
आदिवासी विकास यांना नियंत्रक अधिकारी नियुक्‍त करण्यात येत आहे. उपरोक्त तिनही 
योजनांसाठी निधी वितरित करण्याची कार्यवाही ही अप्पर आयुक्त स्तरावरुन करण्यात यावी. 
डीबीटी द्वारे विहित कालावधीत निधी शासनाकडून प्राप्त करुन घेणे व तो लाभार्थ्यांना 
अदा करणे याची संपुर्ण जबाबदारी अप्पर आयुक्त कार्यालयाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वयंम-१४२२/प्र.क्र.१७/का.१२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर ऱ्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११७१७३४३९२३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


UDAY GANPAT 
GAWAS 


(उदय गवस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
) मा.मंत्री, (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 
५) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर 
) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/अमरावती/ठाणे. 
) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
93) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर 
) 
) 
) 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
सर्व संबंधित संस्था/झाळा. (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत) 
निवड नस्ती का-१२. 


१५ 
१६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


